महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात माहे जुलै,२०२२ ते 
सप्टेंबर,२०२२ व पुढील वेतन व वेतनावरील या 
बाबीकरिता अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जुले, २०२२ 


वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल,२०२२. 
(२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. राआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९, 
दि.११ एप्रिळ,२०२२. 
(३) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. राआआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९, 
दि.०६ मे,२०२२. 
(४ महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र. राअआ / लेखा /प्र.क्र. ०३/का-०४/ 
२०२२-२३, दि. ०५/०७/२०२२ चे पत्र व सहपत्र व दि.२०/०७/२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन 
या बाबीकरीता उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील पत्र व सहपत्रान्वये माहे जुळे, २०२२ ते सप्टेंबर,२०२२ चे 
वेतन व वेतनावरील बाबींकरिता अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. 
त्यानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीपैकी बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध असलेल्या निधी मधून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे जुले, २०२२ ते सप्टेंबर,२०२२ चे वेतन व 
वेतनावरील बाबींकरिता अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या 
लेखाशिर्षा अंतर्गत एकूण रु.८३,९२,०००/- (एकूण अक्षरी रुपये त्र्याऐंशी लक्ष ब्याण्णव हजार फक्त) 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत वित्त विभागाने वेतन या बाबीकरिता 
अर्थसंकल्पीत निधीच्या ५०% निधी म्हणजेज एकूण रु.४१,९६,०००/-इतका निधी बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यापैकी दि.११ एप्रिल,२०२२च्या शासन निर्णयान्वये रु.८,३९,२००/- व 
दि.०६ मे, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१२,५८,८००/- असे एकूण रु. २०,९८,०००/- (अक्षरी एकूण 
रु.वीस लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आयोगाच्या संदर्भ 
क्र.४ येथील पत्रात नमूद केल्यानुसार वेतन या बाबीकरिता वितरीत केलेल्या एकूण रु. २०,९८,०००/- 
(अक्षरी एकूण रु.वीस लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार फक्त) इतका निधीपैकी रु.२०,५९,४२९/- निधी खर्ची 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 


पडला असून, उर्वरित रु.३८,५७१/- इतका निधी शिल्लक असून सदर निधी माहे जुले,२०२२च्या 
वेतनावरील खर्चाकरीता वापरण्यात येईल. आयोगाने वरील वितरीत केलेल्या निधीबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्राची प्रत शासनास सादर केली आहे. सद्यस्थितीत एकूण रु.४१,९६,०००/-पैकी 
रु.२०,९८,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून रु. २०,९८,०००/- (एकूण अक्षरी रुपये 
वीस लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार फक्त) इतका निधी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध आहे. 

२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या माहे जुले, २०२२ ते सप्टेंबर,२०२२ चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरिता 
एकूण रु.१४,७३,८८२/- मागणी केली आहे. सद्यस्थितीत वेतन या बाबीकरिता रु.२०,९८,०००/- 
(एकूण अक्षरी रुपये वीस लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार फक्त) इतका निधी बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध आहे. 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०४ एप्रिल,२०२२ मधील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार माहे जुले,२०२२ ते सप्टेंबर, २०२२ व पुढील महिनांकरिता आयोगातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व वेतनावरील बाबींकरिता रु.२०,९८,०००/- (एकूण अक्षरी रुपये वीस 
लक्ष AZIM हजार फक्त) इतके अनुदान मागणी क्रमांक झेडई- ०१, २२३५ ए- २४९ अनिवार्य 
(३६) सहायक अनुदान (वेतन) अन्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात माहे जुले, २०२२ ते सप्टेंबर,२०२२ व पुढील महिनांकरिता चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरिता 
रु.२०,९८,०००/- (अक्षरी रुपये वीस लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार फक्त) इतके अनुदान, ३६ सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उदहिष्टाखाळी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशिलवार माहिती सादर 
करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहे . 


अ. | तपशीलवार | सन २०२२-२३ | माहेमार्च, २०२२चे । बिम्स प्रणाळीवर | (माहे जुले, २०२२ ते 
क्र. | लेखाशीर्ष साठी वेतन, महागाई भत्ता । उपलब्ध शिल्लक | सप्टेंबर,२०२२ चे वेतन 
अर्थसंकल्पीत । फरक, माहे एप्रिल, अनुदान व (पुढील वेतन व 
अनुदान २०२२ ते जून, २०२२ (एकूण रुपये) वेतनावरील 
(एकूण रुपये) चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरिता) 
बाबींकरिता (एकूण रुपये) 
(एकूण रुपये) 
a | २ 3 8 4 & 
| । ३६,सहायक | रु.८३,९२,०००/- | रु.८,३९,२००/- + | रु. २०,९८,०००/- | रु.४,६९,१५१५ ३ 
अनुदाने रु.१२,५८,८००/- रु. १४,०७,४५३/-) + 
(वेतन) रु.६,९०,५४७/- 
एकूण | रु.८३,९२,०००/- | रु.२०,९८,०००/- रु. २०,९८,०००/- । रु. २०,९८,०००/- 
एकूण (एकूण अक्षरी रुपये वीस लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार फक्त) 


४. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 


येत असून याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२२-२३च्या मासिक निधी विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा वेतनावरील खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.२४/का-९ 


घेण्यात यावी. वेतन या लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या निधी त्याच उदिष्टासाठी खर्च 
करण्यात यावा. या आदेझान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, 
उपयोगिता प्रमाणपत्र ॥॥2७॥01 Certificate शासनास तात्काळ सादर करावे. तसेच संदर्भ क्र.-१ 
मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन, महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयाने करावे. 
५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. SSE -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवायी, 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग -२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिळ,२०२२ मधीळ अटींची तसेच सोबतच्या 
परिशिष्टामधील सर्व बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीस अनुसरून सदर झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे.” 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२७१६०२५३८८१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


(॥]180017?81॥- fee, 
(आ.उ.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


